विभागीय / जिल्हा / तालुका 
क्रीडा संकुलांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र :- क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.१६५/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग 
क्रमांक राक्रीधो २००३/प्र.क्र. ११/क्रीयुसे-१, दि. २६.३.२००३ 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग 
क्रमांक राक्रीधो २००३/प्र.क्र. ११/क्रीयुसे- १. दि. २६.३.२००३ 

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. राक्रीधो-२००९/प्र.क्र. २५/०९/ 
क्रीयुसे-१, दि. २१.०३.२००९ 

४. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/ क्रीयुसे- १ 
दि.२३.०३.२०२२ 

५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.क्रीडाधो-२०२२/प्र.क.१३१/क्रीयुसे-१, दि.०४ 
ऑक्टोबर, २०२२ 

६. राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि.१९.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्र.क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २८.०७.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ नुसार महाराष्ट्र स्पोर्टस SHRI डेव्हलपमेंट 
प्लॅन अंतर्गत राज्यात विभागीय / जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुल स्थापन करण्यासंदर्भात 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णय दि. २६.०३.२००३ अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 


क्रीडा संकुलांसाठी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय दि.२१.०३.२००९ अन्वये विहित 
केलेल्या अनुदान मर्यादेमध्ये सुधारणा करुन संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय, दि. 
23.03.2022 अन्वये खालीलप्रमाणे सुधारीत अनुदान मर्यादा विहित केलेली आहे. 


(१) ज्या विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही 
अथवा प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, तथापि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु झालेले नाही, अशा क्रीडा 
संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा:- 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


अ.क्र क्रोडा संकुल प्रकार सध्याची अनुदान मार्यादा सुधारित अनुदान मर्यादा 
(रू. लाखात) (रू. लाखात) 
शं तालुका क्रोडा संकुल १००.०० ५००.०० 
२ जिल्हा क्रोडा संकुल ८००.०० २५००.०० 
३ विभागीय क्रीडा संकुल २४००.०० ५०००.०० 


(२) ज्या विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रोडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकास / सुधारित 
अंदाजपत्रकास यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्याचे बांधकाम पुर्ण झाले आहे अथवा 
प्रगतीपथावर आहे/ अपूर्ण अवस्थेत आहे, अज्ञा क्रीडा संकुलाबाबत अनुदान मर्यादा:- 


अ.क्र DIST संकुल प्रकार सध्याची अनुदान मार्यादा सुधारित अनुदान मर्यादा 
(रू. लाखात) (रू. लाखात) 
a तालुका HIST संकुल १००.०० ३००.०० 
२ जिल्हा क्रोडा संकुल ८००.०० १५००.०० 
३ विभागीय क्रोडा संकुल २४००.०० 3000,00 


संदर्भ क्र. 2 येथील शासन निर्णय दि. 24.03.2003 अन्वये मा. मंत्री, क्रीडा यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य क्रीडा विकास समितीच्या रचनेमध्ये संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय, 
दि. ०४.१०.२०२२ अन्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे तथापि, समितीची कार्यकक्षा व 
अधिकार पूर्वीप्रमाणेच आहेत. तालुका, जिल्हा व विभागीय क्रीडा संकुले, त्याचप्रमाणे प्रादेशिक 
क्रीडा केंद्र उभारण्यास तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मंजूरी देण्याचे अधिकार सदर 
समितीस आहेत. त्यानुसार विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना प्रशासकीय मान्यता 
देणे, त्यांच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना मान्यता देणे व निधी मंजूरीबाबत राज्य क्रीडा विकास 
समितीच्या दि.१९.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बैठकीचे 
कार्यवृत्त संदर्भ क ६ अन्वये निर्गमित करण्यात आळे आहे. सदर बैठकीतील निर्णयाच्या 
अनुषंगाने संबंधित क्रीडा संकुलाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि. १९.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांच्या, प्रथम/सुधारीत अंदाजपत्रक व आराखडयांना 
मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर बैठकीत प्रथम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या क्रीडा संकुलाचा तपशिल व अंदाजपत्रकीय किंमत, याचा तपशिल सदर शासन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" नुसार आहे. त्यानुसार गंगाखेड, ता.गंगाखेड, 
जि.परभणी या तालुका क्रीडा संकुलाच्या रु.४९९.९८ लक्ष रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रथम प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर संकुलाच्या बांधकामाकरिता 
निधी वितरणाबाबत आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


२. सदर तालुका क्रीडा संकुलांबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय, दि. 23.03.2022 
अन्वये विहित केलेल्या अटी/शर्ती व मार्गदर्शक तत्वांचे तसेच, यासंदर्भात क्रीडा संकुलांच्या 
बांधकामाबाबत शासनामार्फत वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशाचे USA करणे आवश्‍यक 
राहील. 


३. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये 
राज्य क्रीडा विकास समितीस प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांतर्गत 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१३१९४३४३०७२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAN 5 | NG Diattally signed by RANSING ANANDRAO 


DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C = 

ANAN D RAO D E R E IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.12.13 19:46:43 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राज्यपालांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
७. सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा,औरंगाबाद 
१०. जिल्हा क्रीडा अधिकारी,परभणी 
११. तालुका क्रीडा अधिकारी, गंगाखेड,ता.गंगाखेड,जि.परभणी 
१२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


(शासन निर्णय, क्र.क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१,दि. १३ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 


राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि.१९.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीत प्रथम प्रशासकीय 


मान्यता/वित्तीय मान्यता दिलेल्या तालुका क्रीडा संकुलांचा तपशिल. 


तालुका क्रीडा संकुल 
अ.क्र. | तालुका क्रोडा संकुल मान्यता दिलेली 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
(लाखात) 
णि तालुका क्रोडा संकुल, गंगाखेड, ता.गंगाखेड, ४९९.९८ 
जि.परभणी. 
एकूण- ४९९.९८ 


(अक्षरी रुपये चारशे नव्यान्नव लक्ष, अठ्याण्णव हजार फक्त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO 
RANS | NG BN GN = RANSING ANANDRAO DERE, C = 
ANANDRAO MAHARASHTRA, OU~ SCHOOL ल 
DERE सक यो 


(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


